पोलीस विभागातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना 
देण्यात येणाऱ्या अतिकालिक भत्त्याचे 
(आहारभत्ता) दर सुधारीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१३१५/प्र.क्र.४५९/पोल-५अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ नोव्हेंबर, २०१७ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.टीईएक्स-०३१०/प्र.क्र.६१३/पोल-५अ, दि.२५/८/२०११ 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/३०/न्यायप्र-अश्विनी राणे/ 
वेतनश्रेणी/२४१-२०१४, दि.३१/८/२०१५ 


प्रस्तावना- 


पोळीस महासंचालक व पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या खालील 
सर्व पोळीस अधिकारी/कर्मचारी यांना खालीलप्रमाणे अतिकालिक भत्ता (आहारभत्ता) या सदराखाली 
प्रतिमाह आहारभत्ता मासिक वेतनाबरोबर देण्यास संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.१ दि.२५/८/२०११ 
अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे :- 


a) पोलीस उपनिरीक्षक / सहायक पोलीस उपनिरीक्षक प्रतिमाह - रु.८४०/- 
/फोटोग्राफर 

g पोलीस हवालदार/ were नाईक/ पोलीस शिपाई प्रतिमाह - रु.७००/- 
(Sara व rare) 


सतत वाढती लोकसंख्या/वाढते शहरीकरण, औद्योगिक भरभराट त्यामुळे गुन्हयाचे वाढते 
प्रमाण, वाढत्या अतिरेकी कारवाया, वाढती रहदारी, वाढते अपघात, साजरे होणारे विविध धार्मिक सण, 
मोठया प्रमाणात होणाऱ्या आर्थिक उलाढाली, नैर्सगिक आपत्ती व इतर अनेक बाबींमुळे पोळीसांसमोरची 
आव्हाने वाढली आहेत. या सर्व बाजू सांभाळून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे हे काम मोठया 
जिकरीचे aie आहे. सातत्याने पोलीस अधिकारी/अंमलदार यांना त्यांच्या राहत्या घरापासून तसेच 
पोलीस ठाण्याच्या ठिकाणाहून दूर ठिकाणी बरेचदा १२ तास व त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी सदैव 
बंदोबस्तासाठी तैनात रहावे लागत आहे. पोळीस कर्मचा-यांनी शारिरीकदृष्टया सक्षम आणि त्यांचे 
आरोग्य व मनोधैर्य उत्कृष्ट ठेवण्यासाठी उत्तम आहार मिळणे देखील आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सदरहू 
आहारभत्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१३१५/प्र.क्र.४५९/पोलळ-५अ 


शासन निर्णय- 

पोळीस महासंचालक व पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या खालील 
नमुद पोळीस अधिकारी/कर्मचारी यांना संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात येत असलेल्या 
अतिकालिक भत्ता (आहारभत्ता) च्या दरात सुधारणा करण्यात येऊन पुढील नमुद अधिकारी / कर्मचारी 
यांना खालील प्रमाणे सुधारीत दराने प्रतिमाह आहारभत्ता मासिक वेतनाबरोबर देण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


आओ पोलीस उपनिरीक्षक / सहायक पोलीस उपनिरीक्षक प्रतिमाह - रु.१५००/- 
/फोटोग्राफर 

ब) पोलीस हवालदार/ पोलीस नाईक/ पोलीस शिपाई प्रतिमाह - रु.१३५०/- 
(सडास्त्र व निठास्त्र) 


२. सदर आहारभत्त्याचे सुधारीत दर दि.१ डिसेबर, २०१७ पासून लागू करण्यात येत आहे. 
३. या प्रीत्यर्थ येणारा खर्च हा मुख्य लेखाशिर्ष “२०५५-पोळीस” अंतर्गत खालील 
उपलेखाशिर्षाखाली टाकण्यात येऊन सन २०१७-१८ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


नि 


) “०0१ संचालन व प्रशासन [००] [०१] पोलीस निरीक्षणालय (२०५५ ००१४)” 

२) “००३ शिक्षण व प्रशिक्षण [oo] [०१]-पोलीस प्रशिक्षण विद्याळये-इतरखर्च (२०५५ 

0023).” 

“१०१ गुन्हा अन्वेषण व दक्षता [oo] [०१] गुन्हा अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई (२०५५ 

००३२). 

४) “१०१ गुन्हा अन्वेषण व दक्षता [oo] [०२] गुन्हा अन्वेषण विभाग, मुफसल (२०५५ 
००४१). 

) “१०१ गुन्हा अन्वेषण व दक्षता [oo] [०३] लाचलुचपत विरोधी केंद्र (२०५५ 0042).” 
६) “१०८ राज्य मुख्यालय, शहर पोलीस इतर खर्च (२०५५ ००९७).” 
) 

) 


AN 
— 


७ “908 जिल्हा पोलीस [00] [09] जिल्हा पोलीस दल इतर खर्च (2044 ०१६८). ” 

८) “१११ रेल्वे पोलीस [oo] [०१] मध्य, दक्षिण व पश्चिम रेल्वे पोलीस इतर खर्च (२०५५ 
०४४४).” 

९) “१०५ सीमा सुरक्षा दल [००] [०१] सीमा सुरक्षा दल इतर खर्च (योजनेत्तर) (२०५५ 
००६१).” 

१०) “१०८ .राज्य मुख्यालय पोलीस [०१] पोलीस आयुक्तांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई (२०५५ 
००७९). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१३१५/प्र.क्र.४५९/पोळल-५अ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२१/२०१७/ 
व्यय-७, दि.२८ /०७/२०१७ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७११०७१७३४५२५३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by V.M. Bhat 


ch 
Home Department, postalCode=400032 
h a t=Maharash 
2.5.4.20=5f0272b97 156a5d281 2bad6725ca46fb267 


1d1da08208cfdd6677facOafd6bf2, cn=V. M. 
Date: 2017.11.07 17:23:23 +05'30' 


(व्यं.मा.भट) 
उप सचिव, गृह विभाग 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

२. महासंचालक, अँटी करण्ठान ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

३. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. आयुक्त,राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

७. प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय खंडाळा, जि.पुणे/जालना/अकोला/नागपूर/नानवीज 
दौंड/मरोळ, मुंबई/ सोलापूर/ बाभळगाव, जि.लातूर 

८. प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 

९. सर्व पोलीस आयुक्त. 

१०. सर्व पोलीस अधीक्षक 

११. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 

१२. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई 

१३. महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. वित्त विभाग (व्यय-(७/वित्तीय सुधारणा-१ 

१८. निवडनस्ती (पोल-५आ). 


-0 
= 
es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


